ग्रामीण रुग्णालय करमाड जि. औरंगाबाद येथील 
किरकोळ दुरुस्ती बांधकामाचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१५६/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ३१ मे, २०२३ 
वाचा :- शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१५६/ आरोग्य-४, दि. २३.०५.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


ग्रामीण रुग्णालय, करमाड जि. औरंगाबाद रुग्णालयाची दुरुस्ती कामे करण्यासाठी येणाऱ्या रुपये 
३५,९८,९२६.३०/- (अक्षरी पस्तीस लक्ष अठ्ठ॒यात्रव हजार नऊडी सव्वीस रुपये फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
उपरोक्त दि 23.04.2023 रोजीच्या झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आली आहे.सदर 
प्रशासकीय मान्यता खालील कामांसाठी देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र बाब रक्‍कम 
१ | Repairs to Rural Hospital Building and premices at Karmad L488,8¢3.C0 
२ Constrution of internal cement concrete road in Rural Hospital Karmad ८,९९,५८२.४० 
2 Providing terrace water proofing to Rural Hospital Karmad ८,९९,५९८.६० 
:1 Construction of Tin Shed over Terace at Rural Hospital Building at Karmad | ८,९९,७६१.५० 
TQ.& Dist.Aurangabad. ( Main Gate and Flag post.) 
एकुण | ३५,९८,९२६.३० 


प. सदर “शासन शुध्दीपत्रक” महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९२१४५१०८३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92b6 
886b147679a5af5a494e268689ab8d696dd, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

ser 


ialNumber=5F7ECA 1F400D866EA34324C 
EA1A547AA04FODAQ794A00BEE 1 26E867817 


ATRAW 2S 
(अशोक मा. आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
संचालक, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 


Cc Av AD LO 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१५६/ आरोग्य-४ 


७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, औरंगाबाद. 

८. महालेखापाल,( लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
९. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


